पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


महाराष्ट्र शासन 


लातूर 


जिल्ह्यातील 


लातूर 


तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 
व इतर जिल्हा मार्ग रस्ते, राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२८ जून, २०२२. 


जा. क्र.मु.अ.नां./प्र.आ./९३ ६/२ प्रस्ताव, दि. १४/०३/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग रस्ते, राज्यमार्ग 
म्हणून CoAT करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर 
रस्ते राज्यमार्ग म्हणून Salad करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील खालील रस्ता राज्यमार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत 


आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ रस्त्यांचा । साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
क्रमांक व करावयाची नंतरचा 
लांबी एकूण क्रमांक/ 
लांबी नामाभिधान 
| . | लातूर जिल्ह्यातील लातूर शहरा| प्रमुख जिल्हा मार्ग- । ०/०० ते ११/५०० ५७.८०० राज्यमार्ग - 
बाहेरुन जाणारा नवीन बाह्य वळण| ५८ ११.५०० कि.मी. कि.मी. ४३७ 
रस्ता (रा.म.मा. क्र.३६१ लातूर-| इतर जिल्हा मार्ग- Seer ese 
औसा ते चांडेश्वर-कव्हा-कातपूर- १२९ pee किगो 
शिरसी-बाभळगांव-सोनवती- रायवाडी ते हरंगुळ खु 
लातूर-नांदेड (रा.म.मा.क्र.३६१) - वनाची न eee Sear a 
भातखेडा-कासारखेडा-खुलगापूर- अवर्गीकृत लांबी ३.०० कि.मी. 
लातूर-अंबाजोगाई रस्ता (रा.म.मा.) 7S जिल्हा मार्ग-५९ | ०/०० ते २८/८०० 
क्र.६३)-नांदगाव-रायवाडी-हरंगुळ- २८.८०० कि.मी. 
ते लातूर बार्शी गंगापूर पेठ रस्ता. इतर जिल्हा मार्ग- ०/०० ते ६/५०० 
१२४ चा भाग ६.५०० कि.मी. 
एकूण ५७.८०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५७.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२२१२.९५०-- ५७.८००) म्हणजेच 
२२७०.७५० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४०.३०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी ( 9420.924- ४०.३००) म्हणजेच १४७९.९७५ कि.मी. इतकी होईल. तसेच इतर जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४.५०० कि.मी. घट होवून एकूण लांबी (१६०४.४००- १४.५००) 
म्हणजेच १५८९.९०० कि.मी. इतकी होईल. उपरोक्त राज्यमार्ग लांबीत अवर्गीकृत लांबी 3.00 कि.मी. 
समाविष्ट करण्यात आली आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९१२१२१०४११८ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN =: 
KACHARE 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) 
२) 


“०? (२ (5. 


१०) 


विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,लातूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


